दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत 
नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
कुस्ती स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१५९/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2022-23/CCSCSB, दि.२५.०८.२०२३ व १८.०९.२०२३. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे/योग/२०२३-२४ 
दि.१४.०९.२०२३. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२३-२४//८९९, दि.०९.१०.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टॉबर, २०२३ या कालावधीत त्यागराज स्टेडीयम, त्यागराज 
नगर, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा 
२०२३-२४ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई 
येथे दि. १२ सप्टेबंर, २०२३ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.२,१७,०५०/- 
(रुपये दोन लाख सतरा हजार पन्नास फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक ११ ते १३ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १० ऑक्टोबर, 
2023 (म.नं) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून 
देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम करीत 
असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ११ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१५९/क्रीयुसे-२ 


१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखात्ीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥8॥॥959॥॥.90०५.॥या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१३१५१४५६८३२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAUJI 


DNYANESHWAR DN: CN = DNYANESHWAR 45474) AVHAD 
AS ARAJI AVHAD SE MAHARASHTRA, GUS SCHOOL 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.10.13 15:17:22 +05'30 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत त्यागराज स्टेडियम, त्यागराज नगर, नवी दिल्ली येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
कुस्ती संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रेंकसूट विभाग / कार्यालय 


IFREE STYLE 


गोविद नवनाथ बडे होय | होय | वस्तू ब सेबा कर भवन, अहमदनगर. 
‘lemme || ल 
मुकुंद मा. बाडकर होय | होय | वस्तू ब सेबा कर भवन, कोल्हापूर 
a el तात 
प चंद्रकांत मांडवेकर१ होय | होय | अधोक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, oe 
| hai 
धनंजय म होय | होय | लघु पाटबंधारे विभाग, शिराळा. 
“ 
५ | श्री. भरतरीनाथ जालिदर गोफणे | होय | होय | वस्तू व सेवा कर विभाग, पुणे. 
> बब मि व विध 


भे 


GREEKO ROMAN MEN'S 


श्री. विलास वाघमारे होय | होय | वनपरिक्षेत्र कायालय महाबळेश्‍वर, जिल्हा- सातारा. 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी 


सुभाष ढोणे य, कल्याण 


सुभाष पाडेकर. होय । होय | ग्रामीण रुग्णालय, पारगाव, तालुका हातकंगडे 
कनिष्ठ लिपीक जिल्हा- कोल्हापूर. 


श्री. महेश घुले, कनिष्ठ लिपिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे, जिल्हा- पुणे. 


११ | श्री. दिपक पाटील, होय | होय | शासकोय तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, कोल्हापूर 

“seme | | le 

१२ | श्री. विजय नरळे, होय | होय | परिक्षेत्र वन अशि (प्रा) कोरेगांव यांचे 

| निवतबेबकनअधिकरी | "| pw. ऑफीस. re 

१३ | श्री. अरुण प होय | होय | जिल्हा ब्र कारी व ब 

— 
फिरोज शेख होय | होय | वस्तू ब सेबा कर भवन, स 

‘oe | eee 


FREE STYLE (WOMEN) 


१५ | श्रीमती नग्नता दंडगेदास होय | होय | वनपरिक्षेत्र कार्यालय, आजरा जि. कोल्हापूर 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी 


रिमा तारपे होय | वस्तू ब सेवा कर भवन, पुणे 
कर सहायक 


मनिषा रविंद्र ऱ्हायकर, | होय | होय | वनपरिक्षेत्र अधिकारो कायालय गगनबावडा (साळवण) 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी 


aria कायल गारगोटी, कोल्हापूर 


नियतक्षेत्र वन अधिव 


पूनम बाबूराव नवगिरे होय | होय | जिल्हा ब्र 
१ ती विवि बि 
श्री. पांडुरंग पाटील होय | राज्य उत्पादन शुल्क, रंगाळा, कोल्हापूर 
राज्य उत्पादन निरिक्षक वि 


(प्रशिक्षक) 


नगर विकास विभाग, ४ था मजला, मंत्रालय, मुंब 
सहायक कक्ष अधिकारी 
(प्रशिक्षक) 

२ | संजय बा.कदम महसूल व बन विभाग, १ ला मजला, मंत्रालय, मुंब 
सहायक कक्ष अधिकारी 
(व्यवस्थापक) 

TAR जलसंपदा विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुंब 
सहायक कक्ष अधिकारी 
(प्रशिक्षक) 

४ | दशरथ पाडावे महसूल व वन विभाग, १ ला मजला, मंत्रालय, मुंब 
सहायक कक्ष अधिकारी 
(व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत त्यागराज स्टेडियम, त्यागराज नगर, नवी दिल्ली येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतोय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०२३-२४ महाराष्ट्र शासनाच्या कुस्ती 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


अ.क्र | खर्चाचातपशिल sisi 
अ) | निवड चाचणी तयारीसाठी झालेला खर्च .(प्रिंटोंग वस्टेशनरी खर्च) | १,००० 
१) । निवड चाचणोीपंचाचे मानधन -. २,००० 
२) | खेळाडू.अल्पोपहार यावरील खर्च/अधिकारी यांना चहा , 3,000 
३) PIR ७०० 
ब) प्रशिक्षण शिबीराकरिताखर्च. ||| 
१) | खेळाडू, व्यवस्थापक, प्रशिक्षण यांचे करिता खुराक यावरील खर्च. (२४५२००५४) १९,२०० 
२) | प्रशिक्षकांचे मानधन. ३,००० 
क) |संघासाठीवैयक्तिक क्रोडासाहित्ये- ||| 
१ | २४ ट्रॅकसूट रु. ९००/- प्रमाणे. ४३,२०० 
र २४ किटबॅग प्रत्येकी रु. ७००/- प्रमाण १६,८०० 
३ | २४ टि शर्ट प्रत्येको रु. ७००/- प्रमाणे. १६,८०० 
¥ | २४ शॉर्ट प्रत्येको रु. ७००/- प्रमाणे. १६,८०० 
५ | १९ HIPAA रु. २,०००/- प्रमाणे (डबल कलर) लाल व निळा (गरजेचे आहे) ३८,००० 
६ | ९४ सपोटर प्रत्येको रु. ३५०/- प्रमाणे. ४,९०० 
७ | १९ निकॅप रु. ४००/- प्रमाणे. ७,६०० 
८ | २४ बूटांचे जोड प्रत्येकी रु (मॅटवरील कुस्तीकरीता ) प्रमाणे -/2400 . ६०,००० 
९ । ०५ इनर (महिला) प्रत्येकी रु.४५०/- प्रमाणे. २,२५० 
१० | २४ जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. १५०/- प्रमाणे. ३,६०० 
११ | १९ टॉबेल्स प्रत्येकी रु (अत्यावश्यक) प्रमाणे -/१७५ . ३,२२५ 
fmf १000 
ड) (eet R000 
'एकूण रुपये : दोन लाख त्रेचाळी हजार नऊशे पंच्याहत्तर फक्त २,४३,९७५/- 


विवरणपत्र - क 


दिनांक १६ ते १९ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत त्यागराज स्टेडियम, त्यागराज नगर, नवी दिल्ली येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या कुस्ती संघाची निवड करण्यासाठी दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित 
राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
श्री. दिपक ज्ञा. पाटील, शासकोय तंत्रनिकेतन, विद्यानगर, शिवाजी विद्यापीठ रोड, 
कनिष्ठ लिपिक कोल्हापूर 


श्री. विजय नरळे, नियतक्षेत्र वन अधिकारी | बन परिक्षेत्र अधिकारी, कोरेगांव यांचे कार्यालय, कोरेगांव. 


श्रीमती मनिषा रविद्र ऱ्हायकर, वनपरिक्षेत्र कार्यालय गगनबावडा (साळवण) 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी 


. सुभाष ढोणे, तलाठ प कार्यालय, कल्याण. 
श्री. नईम फिरोज शेख, कर सहायक बस्तू ब सेबा कर भवन, सांगली. 


q 


AU 


eae 1 ela 


श्री. मुकुंद मा. वाडकर, G.S.T. निरिक्षक बस्तू ब सेवा कर भवन, कोल्हापूर 
वनपरिक्षेत्र कार्यालय, कर्जत (पू) 


मती प्रियंका सुकुमार येरुडकर. वनक्षेत्रपाल सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र, , कोल्हापूर. 
नियतक्षेत्र बन अधिकारी 


श्री. महेश घुले, कनिष्ठ लिपिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे, जिल्हा- पुणे. 
वस्तू व सेवा कर भवन, पूणे 


१२ | श्रीमती नम्रता मल्लोव दंडगेदास वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय,आजरा. 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी 


१३ श्री. 3 थ जालिदर गोफणे, ART ब सेवा कर विभाग, पुणे. 

0 तजकन्िक्क 
१४ | श्री.संदीप चंद्रकांत मांडवेकर, धोक्षक, राज्यकर उत्पादन शुल्क, पुणे. 
ie 
१५ | श्री. विलास दा. वाघमारे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, महाबळेश्‍वर, जिल्हा- सातारा. 

0 सकततकसमषकाती 


१८ | श्रीमती पूनम बाबुराव नर्वागरे, जिल्हा प्र TOR कार्यालय, औरंगाब 
Mme कक 


श्री. धनंजय व्य. महाडिक,कनिष्ठ सहाय्यक = | लघु पाटबंधारे विभाग, शिराळा. 
श्री. संजय पोफळे, सहा.कक्ष अधिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAuI 


D N YA N E 5 H WA R BN GN = DNYANESHWAR ASARAvJI AVHAD, 
C =IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

ASARAugI AVHAD का 
Date: 2023.10.13 15:17:36 +05'30' 


(ज्ञानेश्‍वर आव्हाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


